RNINo . MAHBIL06445/ 13/1 / 2013- TC 
www . dgps.maharashtra . gov. in 


ITAAR 


AHI 


KHADKI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ५ ] 


गुरुवार , एप्रिल २० , २०१७ / चैत्र ३० , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र - ड 


पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


संदर्भ.- शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५ / प्र. क्र . ८८/ ५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 


क्रमांक डीसी /कार्या/ ९- क / ७०२/ २०१७. - संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची “ पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती 
पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . ज्या पदामुळे “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” पदावर नियुक्ती करण्यात आली 
होती , ते पद संपुष्टात आल्यास , “ पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत 
कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले 
असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा , कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . पदसिद्ध विशेष 
कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती 
एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल 
त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार :- साक्षांकनाचे काम : “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . 
मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये. रबरी शिक्क्यांसह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहीत 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना .- (एक ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
“ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , 
त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, एप्रिल २० , २०१७ / चैत्र ३० , शके १९३९ 


( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( चार) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

(पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 
अ. क्र . नगरपरिषद 

सदस्यांचेनाव 


पत्ता 


संगमनेर 


» 


9-12- 


सौ. तांबे अंजली सुधीर 
श्री . नितीन बाजीराव अभंग 
सौ . सोनाली आबासाहेब शिंदे 
श्री . पुंड दिलीप सहदेव 
सौ . रूपाली मिलींद औटी 
श्री . विश्वास रतन मुर्तडक 
सौ . सुमित्रा सिद्राम दिड्डी 
श्री . कुंदन जगन्नाथ लहामगे 
सौ . सुनंदा मच्छिंद्र दिघे 
श्री . पवार बाळासाहेब नाथाजी 
सौ . शेख शमा अहमद 
श्री . इब्राहिम कदीर देशमुख 
सौ . बेपारी शबाना रईस 
श्री . शेख नुरमोहंमद पिरमोहंमद 
श्री . पवार किशोर हिरालाल 
सौ . सुहासिनी रंगनाथ गुंजाळ 
श्री . गजेंद्र ऊर्फ गजानन बजाबा अभंग 
सौ . मनिषा भुपेश भळगट 
सौ . प्रियांका विकास भरीतकर 
श्री . लखन सुधाकर घोरपडे 
सौ . मालती धनंजय डाके 
श्री . टोकसे किशोर बद्रीनारायण 
सौ . मेघा दिपक भगत 
सौ . योगिता किशोर पवार 
श्री . शैलेश राजगोपाल कलंत्री 
सौ . भडागे वृषाली शाम 
श्री . खान शाहनवाज रईस 
सौ . पठाण नासिमबानो इसहाकखान 
श्री . शेख वसीम नुरमहंमद 
श्री . हिरालाल नारायण पगडाल 
श्री . योगेश अशोक जाजु 


2 


प्रभा , इंदिरानगर , ग. क्र . १ , संगमनेर 
सावतामाळीनगर , संगमनेर 
गणेशनगर 
सहतारा, गणेशनगर ४५१, ग . क्र . १० 
जनतानगर, पश्चिम भाग , ग . क्र . २ 

चैतन्यनगर , संगमनेर 
विद्यानगर , संगमनेर 
नाथप्रभा , मालदाड रोड , संगमनेर 
सेह , महालक्ष्मी कॉलनी, मालदाड रोड, संगमनेर 
साईनाथ , भरतनगर , मालदाड रोड 
विजयनगर , कुरणरोड , ग . क्र . ११ 
२४० , सुकेवाडी रोड, संगमनेर 
अलकानगर, संगमनेर 
गलांडेमळा, भारतनगर 
मातोश्री , अभिनवनगर 
नवीन नगर रोड , अभिनवनगर , संगमनेर 
सावतामाळीनगर , मनोज सर्व्हिस स्टेशन 
इंदिरानगर , ग . क्र . ३ 
भरीतकर मळा, अकोले नाका, संगमनेर 
साईनगर 
घोडेकर मळा, संगमनेर 
साईनाथ चौक , मेनरोड , संगमनेर 
१३०३, नवघर गल्ली , संगमनेर 
मातोश्री, अभिनवनगर 
१८६० , कॅप्टन लक्ष्मी चौक , संगमनेर 
घासबाजार 
४४७, मोगलपुरा , देवी गल्ली, संगमनेर 
नायकवाडपुरा, संगमनेर 
नायकवाडपुरा , पुणे नाका , संगमनेर 
नाविन्य, चैत्यनगर , संगमनेर 
कॅप्टन लक्ष्मी चौक , मारवाडी गल्ली, सिकची हॉस्पिटलसमोर , 
संगमनेर . 
घ . नं. २४६६, नाईकवाडपुरा , संगमनेर 

___ अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


018: 


श्री . शेख रिजवान अब्दुलवाहीद 


अहमदनगर , ३० मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, एप्रिल २० , २०१७ / चैत्र ३० , शके १९३९ 


प्रपत्र - ड 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५/ प्र. क्र . ८८/ ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 


क्रमांक डीसी/कार्या / ९ - क / ७०५/ २०१७. - संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अनिल कवडे , 
जिल्हाधिकारी अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची “ पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचेतारखेपासून ५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती 
पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . ज्या पदामुळे “विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली 
होती , ते पद संपुष्टात आल्यास , “ पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत 
कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले 
असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . पदसिद्ध विशेष 
कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती 
एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल 
त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार - साक्षांकनाचे काम : “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . 
मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये . रबरी शिक्क्यांसह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहीत 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना .- ( एक ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
“ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , 
त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( चार ) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी 
साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 
अ . क्र . नगरपरिषद सदस्यांचे नाव 

पत्ता 


० 


३ 


० 


राहुरी 


४ 


तनपुरे प्राजक्त प्रसादराव 
पोपळघट अनिता दशरथ 
जाधव शहाजी किसन 
तनपुरे राखी नितीन 
आहेर संगिता अशोक 
तनपुरे नंदकुमार ताराचंद 
जगधने सोन्याबापू वसंतराव 


तनपुरे गल्ली, राहुरी 
राहुरी बु., तालुका राहुरी 
येवले आखाडा, राहुरी 
पिंपळाचा मळा, राहुरी 
गोकुळ कॉलनी, राहुरी 
तनपुरेवाडी , तालुका राहुरी 
लक्ष्मीनगर , राहुरी 


- 


- 


- 


७ 


४ 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, एप्रिल २० , २०१७ / चैत्र ३० , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
सदस्यांचे नाव 


अ . क्र . 


नगरपरिषद 


पत्ता 


राहुरी 


शेटे नमिता सोन्याबापू 
चौधरी दिलीप बाळासाहेब 
तनपुरे उषाताई प्रसादराव 
कासार अनिल यशवंत 
सौ. सातभाई समुती भागवत 
बर्डे सोनाली गुलाब 
सोनवणे शिवाजी पाटीलबा 
करपे मुक्ताबाई नंदकुमार 
भुजाडी भिकुशेठ ऊर्फ सुर्यकांत दत्तात्रय 
तनपुरे ज्योती विकास 
भुजाडी प्रकाश नानासाहेब 
तनपुरे अक्षय रावसाहेब 
उंडे नंदा बाळासाहेब 
साळवे राधा संजय 
भुजाडी विक्रम प्रदिप 


गोकुळ कॉलनी, राहुरी 
तनपुरेवाडी, तालुका राहुरी 
तनपुरे गल्ली, राहुरी 
जंगम कॉलनी, राहुरी 
विठ्ठल मंदिराजवळ, राहुरी 
राहुरी बु ।।, तालुका राहुरी 
कासार गल्ली , तालुका राहुरी 
विजयनगर , राहुरी 
मल्हारवाडी रोड , राहुरी 
राहुरी बु।।, तालुका राहुरी 
राहुरी बु।।, तालुका राहुरी 
मल्हारवाडी , तालुका राहुरी 
उंडे वस्ती, तालुका राहुरी 
गोकुळ कॉलनी, राहुरी 
राहुरी बु ।।, तालुका राहुरी 


अनिल कवडे , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , ३० मार्च २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


